नागरी संरक्षण दलातील स्वंयसेवकांना 
सुधारित दराने कर्तव्य भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता व 
उपहार भत्ता अदा करण्याबाबत. (ARITA 
रकमेत वाढ करणे). 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२००८/प्र.क्र.२६७/विज्ा-८, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

तारीख: १४ फेब्रुवारी, २०१४. 
वाचा- 
१) शासन निर्णय गृह विभाग (विशेष) क्र. सीडीएम-३४८५/जीआर-३२८/ विशा-७, 
दिनांक ०७.११.१९८८. 
शासन निर्णय गृह विभाग (विशेष) क्र. सीडीएम-३४९२/१९९४/ विशा-८, 
दिनांक ०७.०४.१९९३. 
शासन निर्णय गृह विभाग (विशेष) क्र. सीडीएम-३४९६/१४१८/४९/विज्ा-८, 
दिनांक ०३.०३.१९९८. 
शासन निर्णय गृह विभाग (विशेष) क्र. सीडीएम-२१००/३८६/प्र.क्र.२१/विज्ा-८, 
दिनांक १५.०१.२००३. 
शासन निर्णय गृह विभाग (विशेष) क्र. एचजीएस-३४९९/५०६/प्र.क्र.३२/विशा-८, 
दिनांक १७.०१.२००३. 
शासन निर्णय गृह विभाग (विशेष) क्र. सीडीएम-२००४/८७०/प्र.क्र.१८५/विशा-८, 
दिनांक १९.०६.२००६. 


प्रस्तावना- 

नागरी संरक्षण संघटना तसेच होमगार्ड संघटना या मानसेवी संघटना असून या दोन्ही संघटना 
एकमेकांस पुरक आहेत. या दोन्ही संघटनेच्या स्वयंसेवकांना भत्ता अदा करण्यात येतो. राज्य शासनाने 
दिनांक ०२.०९.२००८ पासून होमगार्डसना कर्तव्यभत्ता रु. १५०/- प्रशिक्षण भत्ता रु. ४५/- (अडीच 
तासाच्या कालावधीसाठी) आणि रु. ४५/- (अडीच तासापेक्षा जास्त कालावधीसाठी) देण्याचा निर्णय 
घेतला आहे. 

नागरी संरक्षण संघटनेतील स्वयंसेवकाना कर्तव्य भत्ता रु. ५०/- व प्रशिक्षण भत्ता रु. १४/- (अडीच 
तासाच्या कालावधीसाठी) व रु. २८/- (अडीच तासापेक्षा जास्त कालावधीसाठी) देण्यात येतो. केंद्र 
शासनाच्या दि. २५.११.१९९४ च्या पत्रान्वये नागरी संरक्षण स्वयंसेवक व होमगार्डच्या भत्त्यामध्ये समानता 
ठेवण्याचे सूचित केले आहे. होमगार्ड व नागरी संरक्षण संघटना या दोन्ही मानसेवी संघटना असून 
एकमेकांस पूरक आहेत. त्यामूळे त्यांना देण्यात येणाऱ्या wanes तफावत दूर करण्यासाठी 
होमगार्डप्रमाणे नागरी संरक्षण दलाच्या स्वयंसेवकांनासुध्दा कर्तव्य भत्ता रु. ७५/- वरुन रु. १५०/- तसेच 
प्रशिक्षण भत्ता रु. २२.५०/- वरुन रु. ४५/- (अडीच तासाच्या कालावधीसाठी) व रु. ४५/- वरुन रु. ४५/- 
(अडीच तासापेक्षा जास्त कालावधीसाठी) मंजूर करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. याबाबत 
शासनाने आता खालीलप्रमाणे भत्ते वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 


— 


२ 


— 


3 


— 


8 


— 


4 


ord 


& 


nS 


झासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२००८/प्र.क्र.२६७/विशा-८, 


शासन निर्णय- 


नागरी संरक्षण संघटनेतील स्वयंसेवकांना दिल्या जाणाऱ्या विविध भत्त्यात वाढ करण्याबाबत 
दिनांक २०.०१.२०१४ रोजी झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार खाली दर्शविल्याप्रमाणे 


वाढ करण्यास शासन या झासन निर्णयाव्दारे मंजुरी देण्यात येत आहे: 


अक्र । भत्त्याचा प्रकार सध्याचे दर प्रस्तावित दर | अपेक्षित खर्च 
| 9 | २ ३ | ee 4 
१ | कर्तव्यभत्ता | ७५/- १५०/- | ५२,६५,०००/- 
२ | प्रशिक्षण भत्ता अडिच तासाच्या प्रशिक्षण ४५/- | 30,04,930/- 
कालावधीसाठी रु. 22.40/- व 
अडीच तासापेक्षा जास्त 
कालावधीसाठी रु. ४५/- 
3 उपहार भत्ता Pe ५०/- १,३५,०००/- 
एकुण ८४,०५,७३०/- 


२. ही भत्ते वाढ दि. ०१ US, २०१४ पासून लागू करण्यात येत आहे. 


३. सदरहू सुधारित भत्ते लागू करण्यासाठी सन २०१४-१५ या वर्षापासून दरवर्षी रु. ८४,०५,७३०/- 


इतकी अतिरिक्त रक्कम मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


४. यासाठी होणारा खर्च “ २०७०-इतर प्रशासनिक सेवा (०३) राज्य नागरी संरक्षण संघटना (०३)(०१) 
राज्य नागरी संरक्षण संघटना (२०७० ०२६३) दत्तमत “ या लेखाशिर्षाखाली दर्शविण्यात यावा व तो 
सन २०१४-१५ या वित्तीय वर्षात मंजुर झालेल्या रु. ८४,०५,७३०/- अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


o~ 


93/02/2098 अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१४०२१४११४८२५६३२९ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Surdas 
Tukaram 
Shende 


१. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव. 


२. मा. उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


३. मा. गृह मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


५. हे आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र. ८४/१४/व्यय-८ दिनांक 


Digitally signed by Surdas 
Tukaram Shende 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Home, 
postalCode=400032, 


st=Maharashtra, cn=Surdas 


Tukaram Shende 
Date: 2014.02.25 12:41:50 +05'30' 


(सु. तु. शेंडे) 
उप सचिव » महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीडीएम-२००८/प्र.क्र.२६७/विशा-८, 


8. 


मा. राज्यमंत्री (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक. 

मा. मुख्य सचिव यांचे उपसचिव. 

अप्पर मुख्य सचिव (गृह) यांचे स्वीय सहाय्यक. 
सचिव (विशेष) गृह विभाग, यांचे स्वीय सहाय्यक. 


. महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र-२, मुंबई. 
. महासंचालक, नागरी संरक्षण, भारत सरकार, गृह मंत्रालय, डीजीसीडी (सीडी). 
. जैसलमेर हाऊस, २६, मानसिंग रोड, नवी दिल्ली ११० ००१ (पत्राने). 
. संचालक, नागरी संरक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. जिल्हा दंडाधिकारी व नियंत्रक, नागरी संरक्षण, ठाणे, नाशिक, पुणे, रायगड. 
. उपनियंत्रक, नागरी संरक्षण, मुंबई, ठाणे, पुणे, रायगड, नाशिक, उरण, तारापूर. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. जिल्हा कोषाधिकारी, ठाणे, नाशिक, पुणे, रायगड. 
. वित्त विभाग, व्यय-८/अर्थसंकल्प-१०. 
. गृह विभाग, बीयुडी-१, मंत्रालय, मुंबई. 
. निवडनस्ती/विझा-८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


